दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
महाराष्ट्र राज्य लघुविकास महामंडळ 
मर्यादितच्या आस्थापनेवरील पदांकरिता 
दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- दिव्यांग-२०२०/प्र.क्र.१२०/उद्योग-६. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-२५ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा : १ केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 

2) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दिनांक ४.०१.२०२१ 
रोजीची अधिसूचना. 

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.११४/१६-अ, दि.२९.०५.२०१९. 

४ शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग परिपत्रक 
क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.१२.११.२०२०. 

५) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.०२.०२.२०२१. 

६) मुख्य सचिव यांचे अर्धशासकीय पत्र क्र. दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण-११/ दि.क.२, 
दि.०६.०२.२०२१. 


प्रस्तावना:- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील 
पदांकरिता दिव्यांगांसाठी पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. केंद्र शासनाने दिनांक ०४/०१/२०२१ च्या 
अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार 
(केंद्र शासनाच्या धर्तीवर) राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठीची पदे सुनिश्चित करणेबाबतच्या सूचना, 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक ०२/०२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केल्या 
आहेत. त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य लघुविकास महामंडळ मर्यादितच्या आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठीची पदे 


सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य लघुविकास महामंडळ मर्यादितच्या आस्थापनेवरील पदांकरिता दिव्यांगांसाठी 
सोबतच्या विवरणपत्र -अ व विवरणपत्र - ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
२. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दिनांक 
०४/०१/२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दिनांक ०२/०२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२०/प्र.क्र.१२०/उद्योग-६. 


ms सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक असा २०२१११२५१४५२००५४१० आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 


१ 


N SM ST ०८ wW AN 


) 
) 
) 
) 
4) 
) 
) 
) 
) 


vo 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
" Digitally signed by Sanjay Shamkant Degaonkar 
Sanjay Shamkant _28:.cN; य C= INS = 
INDUSTRY, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Deg aon kar Date: 2021.11.25 14:57:23 +05'30' 
(संजय देगांवकर) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (उद्योग विभाग), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (उद्योग विभाग), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. विधान परिषद/विधानसभा सर्व सदस्य. 

प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग )यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


१०) प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
११) प्रधान सचिव (विधी व न्याय विभाग )यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३ 
१४) सह सचिव (दिव्यांग कल्याण), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय,मुं बई. 
१५) महाराष्ट्र राज्य लघुविकास महामंडळ मर्यादित, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई. 


सह सचिव / उप सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१६) निवड नस्ती. (उद्योग-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


a A oe .. आ. 


८5 1 >>“.“ार्‍ऱम्कज“ः 


[PS [9128 habs (81% b 112९1९! “poPd> 
(pl>h Ibo ‘Lie Dp Dipak ओत blhob [Pajeb|padd 0|२1०३७॥|॥०२| Dh ४ 12181: (Plie [Pac 21०७4१ rl 2] Bh |p ३२-22 
७७१९] Pak 1२७ lallie * Palle AbLhitedlie 1८21७०9135: Bh | MUSE [Dip Ipod 2-२ [PLEA Inlltod| ८9112 Be babble inllepiie Ino@2d| 
AIRE Dood ‘[AipBeh to lb bI/e— "dl ७0८ “4 K-Sbod-Lelio >| “45 Plob| bie 115९] १२०1३ ७६९] b Piles १९३ [pall blle 


} 


Kipadd kid (909४९01000 GNV 0 


१॥०$ ०१९0 


suaBuly Aq uonejndiueyy 


Buiusng pue Bung 


wu04 90०] '०॥४ 15 


$0॥०॥९॥॥७॥११५४ 


wwe 8५० pue Ba] ujog ४018 


suuy 9091] ५०8 
681] yjog 


a 
_______ ग 
ee 
| wiyeuo| vo 


eae Aydo.shq sejnosny 


samigesig 901॥1॥ 


55891 1९७॥७॥॥ Ba] 800 pue Wy 8५0 et 
| (१९५0 60,४०1 [४०००७ eee i य. उकडीशर 


Ayigesig |९००॥७१५॥ क्ला 811९9 40 01९ 


(81९190०॥-(010॥॥ 
0॥॥४ W) 1890108910 0॥.1०905_ wsijny 059४ 


SUDIA EHV PY nw Le ae tae 
| wisyiema ma UIP aR 
| uwo4 0७०] SUOI}EIASIgGYy 


osouer | suonenaicay | ०४०७ 


suoneInaiqqy 


